आदिवासी विकास विभागाच्या 
कार्यक्रम खर्चाच्या योजनांतर्गत 
बांधील बाबीं करीता निधी वितरण. 
(मागासवर्गीय कल्याण) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.०२/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय, विस्तार इमारत, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०४ ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा :- 

१. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/ प्र.क्र.४८ / अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१. 

२. शासन निर्णय, आ.वि.वि., क्र. बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.०१/ कार्यासन-६, 
दि.०७.०४.२०२१, दि.२८.०४.२०२१, दि.१७.०५.२०२१, दि.१.०६.२०२१, 
दि.२.०६.२०२१, दि.१५.०६.२०२१, दि.१८.०६.२०२१, दि.२४.०६.२०२१ व 
दि.५.०७.२०२१. 

३. शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र.शाआशझ्ा-२०२०/प्र.क्र.१२२/का-१३, 
दि.२६.०७.२०२१ 

प्रस्तावना : - 


आर्थिक FY सन 2029-22 करीता वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन 
निर्णयान्वये खर्चाचे प्राधान्यक्रम ठरवून वित्तीय उपाययोजना करण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना 
निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. यास अनुसरून वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप 
आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण प्रणाळीवर वेळोवेळी उपलब्ध करुन दिल्यानुसार आदिवासी 
विकास विभागाच्या कार्यक्रम खर्चातर्गत समाविष्ट योजनांच्या वेतन बाबीकरीता अर्थसंकल्पिय 
तरतूदीच्या ३० टक्के व इतर कार्यालयीन उद्दीष्टांकरीता १५ ते २५ टक्के मर्यादेत संदर्भाधीन क्र.२ 
येथील शासन निर्णयान्वये संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. 


आता माहे ऑगस्ट मध्ये वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण 
(BEAMS) वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून दिल्यानुसार कार्यक्रम खर्चाच्या योजनांतर्गत बाब क्र. 
०१-वेतन व ३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) या बाबींकरीता अर्थसंकल्पित तरतूदीच्या ७ टक्के तसेच 
०३- अतिकालिक भत्ता, ०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी शुल्क, १३-कार्यालयीन खर्च,१४-भाडेपट्टी व कर, 
१९-आहार खर्च, २१-पुरवठा व सामुग्री व ५०-इतर खर्च या बाबींकरीता १० टक्के तसेच २४-पेट्रोल, 
तेळ व वंगण करीता ५ टक्के ११-देश्ांतर्गत प्रवास खर्च या करीता १५ टक्के निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : - 

आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ या खाली 
सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांतर्गत कार्यालयीन बाबींकरीता 
अर्थसंकल्पीत तरतुदींच्या रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत 
व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


२. 


सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर 


वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाय योजना 
करुन खर्च करावा. 


3. 


विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या तरतुदी त्यांच्या 


अधिपत्याखालील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना तात्काळ वितरित कराव्यात. तसेच सदर 
शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र 
अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२४.०६.२०२१ च्या शासन निर्णयातील दिलेल्या निर्देश्ांचे काटेकोरपणे 
पालन करावे. 


8. 


कार्यालयीन बाबीं व्यतिरिक्त बाब क्रमांक १९-आहार खर्च, २१-पुरवठा व सामुग्री अंतर्गत 


आणि ५०-इतर खर्च या बाबींसाठी देखिल १० टक्के निधी वितरीत करण्यात येत असून सदर निधी 
सन २०२१-२२ शौक्षणिक वर्ष सुरू करण्याच्या अनुषंगाने आवश्‍यक खर्च करण्याकरीता तसेच 
कोविड-१९ च्या दृष्टीने विभागाच्या दि.२६.०७.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये सूचित केलेल्या विहित 
उपाययोजना अंमलात आणण्याकरीता वित्तीय नियमांचे पालन करून खर्च करण्यात यावा. 


टु. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.२४.०६.२०२१ रोजीच्या शासन 


निर्णयान्वये प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात व वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय निधी 
वितरण प्रणालीवर (BEAMS) उपलब्ध करून दिलेल्या मर्यादेत निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८०३११०६१२६६२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Cc “७ AD -5 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra Digambarro 


Ravindra Aute 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Tribal Development Department, 


D | g a mM b a [| [0 postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=f05a69 1 3f9dee1f453c9a1c5a89d8c 
4897737ba8e4ac0edf3f2c6e69e25f4108, 


A 1 te cn=Ravindra Digambarro Aute 


Date: 2021.08.09 11:36:04 +05'30' 


(रविंद्र दि.औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव,नियोजन/ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२ /कार्यासन.६ 


. अपर आयुकत, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई /नागपूर . 

. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१०. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३. निवड नस्ती (का-६). 


“0 (२ SG -€४ 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


Digambarro 
Aute 


st=Maharashtra, 

2.5.4.20=f05a691 3f9dee1f453c9a1c5a89 
d8c4897737ba8e4acOedf3f2c6e69e25f41 
08, cn=Ravindra Digambarro Aute 


Date: 2021.08.09 11:36:27 +05'30' 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.०४.०८. 2029 सोबतचे विवरणपत्र 
(रू.हजारात) 
अ योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट २०२१-२२ सदर शा.नि.न्वये नियंत्रक 
क्र. क्रमांक साठीची वितरीत करण्यात अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय येत असलेली 
तरतूद तरतूद 
hai | 2 3 Fk षु ६ 
मागणी क्रमांक-टी-५ 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,०२-अनुसूचित जमातीचे 
कल्याण 
१ | (0909) आदिवासी विकास | ०१-वेतन ५७५०००.०० ४०२५०.०० आयुक्त, 
आयुक्तालय - क्षेत्रीय यंत्रणांचे | ०३-अतिकालिक ९००.०० ९०.०० | आदिवासी 
बळकटीकरण (कार्यक्रम खर्ची | भत्ता विकास, 
(22249383) ०६- दुरध्वनी, वीज १००००.०० १०००.०० नाशिक 
व पाणी शुल्क 
११-देश्ांतर्गत ९०००.०० १३५०.०० 
प्रवास खर्च 
१३-कार्यालयीन १२००००.०० १२०००.०० 
खर्च 
१४- भाडे, पट्टी व १५०००.०० १५००.०० 
कर 
एकूण (२२२५ १३९३) ७२९९००.०० ५६१९०.०० 
२ | (0:28) अनुसूचित जमाती | ०१-वेतन २३५२५९.०० १६४६८.१३। आयुक्त, 
प्रमाणपत्र तपासणी (कार्यक्रम । ०३-अतिकालिक 300,00 30,00 | आदिवासी, 
खची(२२२५४१२२) भत्ता संशोधन व 
०६- दुरध्वनी, वीज ४६२२.०० ४६२.२० | प्रशिक्षण संस्था, 
व पाणी शुल्क पुणे. 
११-देश्ांतर्गत 3९०२.०० ५८५.३० 
प्रवास खर्च 
१४- भाडे, पट्टी व ७०८१.०० ७०८.१० 
कर 
२४-पेट्रोल, तेल व २६००.०० १३०.०० 
वंगण 
एकूण (२२२५ ४१२२) २५३७६४.०० १८३८३.७३ 
3 | (०१(५९) आदिवासी मुलांसाठी | ०१-वेतन ११०००००.०० ७७०००.०० आयुक्‍त, 
q मुलींसाठी शासकीय | ०३- अतिकालिक ४००.०० ४०.००। आदिवासी 
वसतीगृह (कार्यक्रम खर्च) | भत्ता विकास, 
(२२२५७२५) ०६- दुरध्वनी, वीज १४००००.०० १४०००.०० नाशिक 
व पाणी शुल्क 
११- canal १५०००.०० २२५०.०० 
प्रवास खर्च 
Ravindra fea 
peo =| पर्ण ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


Aute 


2.5.4.20=f05a691 3f9dee1 f453c9a1c5a89 
d8c4897737ba8edacOedf3f2c6e69e25f4 
108, cn=Ravindra Digambarro Aute 
Date: 2021.08.09 11:36:43 +05'30' 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.०४.०८. 2029 सोबतचे विवरणपत्र 
(रू.हजारात) 
अ योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट २०२१-२२ सदर शा.नि.न्वये नियंत्रक 
क्र. क्रमांक साठीची वितरीत करण्यात अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय येत असलेली 
तरतूद तरतूद 
| a २ ३ Fk 4 & 
१३-कार्यालयीन ६००००.०० ६०००.०० 
खर्च 
१९-आहार खर्च १५०००००.०० १५००००.०० 
२१-पुरवठा व १४०००००.०० 980000 ,00 
सामुग्री 
५०-इतर खर्चे (900000,00 (90000,00 
एकूण (२२२५ 0७२५) ४९१५४००.०० ४५९२९०.०० 
४ | (०१६० आश्रमशाळा | ०१-वेतन ८००००००.०० ५६००००.०० आयुक्त, 
समुह(कार्यक्रम खर्च) | ०३- अतिकालिक १.०० ०.१० | आदिवासी 
(२२२५०७२३२४) भत्ता विकास, 
०६- दुरध्वनी, वीज ९००००.०० ९०००.०० नाशिक 
व पाणी शुल्क 
११- देशांतर्गत ४००००.०० ६०००.०० 
प्रवास खर्च 
१३- कार्यालयीन 400000 ,00 90000,00 
खर्च 
१४- भाडे, पट्टीव 4O000,00 4O00,00 
कर 
१९-आहार खर्च २१०००००.०० २१००००.०० 
२१-पुरवठा व २९०००००.०० २९००००.०० 
सामुग्री 
५०-इतर खर्चे ५०००००.०० 4O000,00 
एकूण (2224 0७३४) १३७८०००१.०० ११४००००.१० 
(०१)(७३)स्वयंसेवी संस्थांना | ३६-सहाय्यक १०००००००.०० ७०००००.०० | आयुक्त, 
आश्रमशाळा व मुलगोद्योत्तर | अनुदाने (वेतन) आदिवासी 
\ आश्रमशाळा विकास, 
चालविण्यासाठी सहाय्यक नाशिक 
अनुदाने (कार्यक्रम खर्च) 
(2224F 928) 
२४२५- सहकार 
(०१)(०८) महाराष्ट्र राज्य ३६-सहाय्यक २५००००.०० १७५००.०० 
६ ।सहकारी आदिवासी विकास अनुदाने (वेतन) 
Ravindra oman TER TAY 
Digambarro “५५५५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.०४.०८. २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट २०२१-२२ सदर शा.नि.न्वये नियंत्रक 
क्र. क्रमांक साठीची वितरीत करण्यात अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय येत असलेली 
तरतूद तरतूद 

[१ | २ ३ pk षु & 

महामंडळास वित्तीय सहाय्य 

(कार्यक्रम खर्च (२४२५०८५३) 

(०१)(१०) ठाबरी आदिवासी | ३६-सहाय्यक २५०००.०० १७५०.०० 
व विकास महामंडळास वित्तीय | अनुदाने (वेतन) 

सहाय्य (कार्यक्रम खची 

(28249348) 

एकूण मागणी क्रमांक-टी-५ २९९५४०६५.०० २३९३११३.८३ 


क igitally signed b' indra Di b 
Ravi nd ra roe ly signed by Ravindra Digambarro 


IN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Tribal Development Department, 


e 
D | a mM ba rro postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f05a6913f9dee 1 f453c9a1c5a89d 
8c4897737ba8e4acOedf3f2c6e69e25f410 


A (1 te 8, cn=Ravindra Digambarro Aute 


Date: 2021.08.09 11:37:11 +05'30' 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


